अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून 
राज्यातील विद्यमान अभियांत्रिकी, एचएमसीटी, 
व्यवस्थापनशास्त्र, एमसीए अभ्यासक्रमाच्या पदवी व 
पदव्युत्तर पदवी संस्थेमध्ये नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे, सध्याच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ, पूर्वी कमी 
केलेली प्रवेशक्षमता पूर्ववत करणे, तुकडी पूर्ण करणे 
इ. बाबत शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :- १ अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र एफ क्र.वेस्टर्न/ 
१-७०१४७०८१२०/२०२०/ईओए/कोरिजेन्डम-३, दिनांक ३१/०७/२०२०. 
२) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र एफ क्र.वेस्टर्न/१- 
७००४६८५७५९/२०२०/ईओए, दिनांक १५/०६/२०२०. 
३) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४, दिनांक १३/०८/२०२०. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी / 
मान्यता/२०२०/५८५, दिनांक १७/०८/२०२०. 
प्रस्तावना : 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या वर नमूद संदर्भ १ व २ येथील दिनांक 
३१/०७/२०२० व १५/०६/२०२० च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच संचालक, तंत्रशिक्षण 
यांनी संदर्भ ४ येथील दिनांक १७/०८/२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित केल्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक 
टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४, दिनांक १३/०८/२०२० सोबतच्या Annexure A मध्ये सुधारणा 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 
वर नमूद दिनांक १३/०८/२०२० च्या शासन निर्णयासोबतच्या Annexure A मधील- 
१) अ.क्र. १३० व १३२ समोरील अभ्यासक्रमांची अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
यांनी दिनांक ३१/०७/२०२० रोजीच्या मान्यता पत्रान्वये मान्यता रद्द केली आहे. यास्तव 
Annexure A मधील अ.क्र १३० व १३२ वगळण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२०/प्र.क्र.१०२/तांशि-४ 


२) अ.क्र. १३१ मधील रकाना क्रमांक ९ (Name of Course) मध्ये अनुक्रमे “ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE” ऐवजी “DATA SCIENCE” असा बदल अखिल 
भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी Hot आहे. यास्तव रकाना क्रमांक ९ (Name of 
Course) मध्ये अनुक्रमे “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE” ऐवजी 
“DATA SCIENCE” असा बदल करण्यात येत आहे. 


३) अ.क्र. २४२ समोरील अभ्यासक्रमाची अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
१२० प्रवेश क्षमतेस मान्यता दिलेली आहे. यास्तव रकाना क्रमांक ११ व १२ मध्ये अनुक्रमे “५४” 
व “-३६” ऐवजी “१२०” व “३०” असा बदल करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८१९१२१६४९८३०८ असा आहे . हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY AUDUMBAR DHARURKAR 
S A NJ AY DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6bee23011448b7F 


64d 138630b9c76ae7a2, postalCode=400032, 


A D M B A R street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=fcf7172a73579b34fa622983d8fb647780fbef1d3 


(संजय औ.धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, संबंधित तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
५. प्राचार्य, संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
६. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - 990 ००१. 
७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 
८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 
९. निवड नस्ती/तांशि-४ 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ २ पैकी 2 


